सोलापूर जिल्हा कारागृहात अग्नी शमन व्यवस्था (Fire 
Extinguished System) बसविणे, तसेच अग्नि 
प्रतिबंधक योजना व अग्नि सूचक यंत्रणा बसविणे या 
कामासाठी येणाऱ्या खर्चाच्या अंदाजपत्रकास 
प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-१३१३/प्र.क्र.२९७/तुरुंग-२, 
जागतिक व्यापार केंद्र, सेंटर नं. १, ३० वा मजला, 
कफ परेड, मुंबई-४०० ००५ 
दिनांक: १५ फेब्रुवारी, २०१४. 
वाचा 
अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे जा. क्र. 
बीएलडी/सोजिका/अग्नि प्र./सु.यो/८९०९/कक्ष-६(३), दिनांक 90.90.2093. 

प्रस्तावना 

दिनांक २१.०६.२०१२ रोजी मंत्रालयातील आगीच्या दुर्घटनेनंतर शासन स्तरावरून सर्व शासकीय 
इमारतीमधील विद्युत संच मांडणीच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने उपाययोजना करण्यासंबंधीचे आदेश देण्यात आले 
आहेत. याकरीता कार्यकारी अभियंता, पुणे विद्युत विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पुणे यांनी अग्नि हामन 
यंत्रणेकरिता रुपये २,४५,०१३/- व अग्नि सूचन यंत्रणा याकरिता ३,०८,८८०/- असे एकूण रुपये ५,५३,८९३/- 
इतक्या खर्चाचे तपासून व साक्षांकीत केलेले अंदाजपत्रके अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी शासनाच्या प्रशासकीय मान्यतेसाठी सादर केली आहेत. त्यास अनुसरुन याद्वारे शासन 
खालीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 
शासन निर्णय 

सोलापूर जिल्हा कारागृह येथील येथील विद्युत सुरक्षा परिक्षण अहवालानुसार सोलापूर कारागृहात अग्नी 
शमन व्यवस्था बसविणे, तसेच अग्नि प्रतिबंधक योजना व अग्नि सूचक यंत्रणा बसविणे या करीता छाननीअंती 
अनुक्रमे रुपये २,४५,०१३/- व रुपये ३,०८,८८०/- अशा एकूण रुपये ५,५३,८९३/- (रुपये पाच लक्ष त्रेपन्न हजार 
हजार Asal VM फक्त) इतक्या अंदाजपत्रकास शासन प्रशासकीय मान्यता देत आहे. 

सदर अंदाजपत्रकाची सार्वजनिक बांधकाम विभागाने तपासणी केली असून सदर अंदाजपत्रक सन 
२०१२-१३ च्या दरसूचीवर आधारित आहे. अंदाजपत्रकात ४ टक्के आकस्मिक खर्च, ८ टक्के सेंटेज चार्जेस, 
आवड्यकतेनुसार २ टक्के संगणकीकरण व २ टक्के कन्स्लटंसी चार्जेस यांची तरतूद करण्यात आली आहे. 

यासाठी होणारा खर्च मागणी क्र.एच-८, ४०५९-सार्वजनिक बांधकामावरील भांडवली खर्च, १०१ 
बांधकाम, (००) (0) तुरुंग, पंचवार्षिक योजना या लेखाशीर्षाखाली उपलब्ध होणाऱ्या मंजूर तरतूदीतून भागविण्यात 
यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-१३१३/प्र.क्र.२९७/तुरुंग-२ 

हा शासन निर्णय सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सहमतीने व वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. fas 
१०.०८/प्र.क्र.७०/२००८/विनियम, दि.१५/०५/२००९ अन्वये वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग- 
पहिला, उप विभाग-पाच,अनुक्रमांक-५, नियम १३४ अन्वये प्रशासनिक विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१४०२१४१८४५०१७६२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Ravindra 


R av | Nn d fa EN CNC Havas Ishwar Giri, 
Cc 


= IN, S = maharashtra, O = 
५ GOVERNMENT OF 


| S hwar G | rl MAHARASHTRA, OU = HOME 


Date: 2014.02.20 13:59:37 
+05'30' 


(र. ई. गिरी) 
कक्ष अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


१. अपर पोलीस महासंचालक व पोलीस महानिरिक्षक (कारागृह),महाराष्ट्र राज्य,पुणे, 
२. कारागृह उपमहानिरीक्षक (मुख्यालय),महाराष्ट्र राज्य,पुणे, 
३. कारागृह उपमहानिरीक्षक (पश्चिम विभाग), पुणे, 
४. अधीक्षक, सोलापूर जिल्हा कारागृह, सोलापूर, 
५. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा व अनुज्ञेयता),महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
६. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा परिक्षा),महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
७. कोषागार अधिकारी, सोलापूर, 
उपकोषागार अधिकारी, सोलापूर, 
९. कार्यकारी अभियंता,पुणे विद्युत विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पुणे, 
१०. उप अभियंता, विद्युत विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सोलापूर, 
११. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, (इमारती-२) मंत्रालय,मुंबई-३२, 
१२. अवर सचिव (बीयुडी-१), गृह विभाग, जागतिक व्यापार केंद्र, सेंटर नं. १, ११वा मजला, मुंबई-५, 
१३. निवडनस्ती, तुरुंग-२) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


